मौजे सणसवाडी, ता. शिरूर, जि. पुणे येथील ग.नं. 
१२०० बाबत तत्कालीन मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांनी 
पारित केलेले आदेश मागे घेणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरटीएस ३४१८/१३३७/प्र.क्र.२१०/ज-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दि.०२/०९/२०२४ 
वाचा :- 
१. मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे समक्रमांकाचे दि. ०४/०६/२०१९ रोजीचे आदेश. 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.१०९४९/२०१८ प्रकरणी पारित केलेले दि. 
२६/१०/२०१८ रोजीचे आदेशा. 
३. या विभागाचे समक्रमांकाचे दि. १७/०६/२०१९ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय :- 


मौजे सणसवाडी, ता.शिरूर, जि. पुणे येथील ग.नं. १२०० या वादमिळकतीबाबत जिल्हा अधिक्षक, भूमि 
अभिलेख, पुणे यांच्या दि. १९/०५/२०११ रोजीच्या आदेशाविरूध्द श्री. सुदाम बबन हरगुडे व इतर यांनी मा. 
राज्यमंत्री (महसूल) यांच्या अर्धन्यायिक न्यायासनात दाखल केलेल्या पुर्ननिरीक्षण अर्जप्रकरणी दि. 
२८/०८/२०१८ रोजी विलंब माफ करुन प्रकरण दाखल करुन घेण्याचे आदेश पारित करण्यात आले होते. 
तथापि, सदर आदेशाने व्यथित होऊन प्रस्तुत प्रकरणातील प्रतिवादी श्री. रामदास देवराम हरगुडे यांनी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. १०९४९/२०१८ दाखल केली होती. सदर प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाने संदर्भ क्र.२ येथे नमुद दि.२६/१०/२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये प्रस्तुत प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेशा 
पारित केले आहेत. 
१, Despite the fact that both the parties had agreed to take an adjournment before the 
Honeble Minister for Revenue did not grant any adjournment and instead closed the 
matter for orders. 


2. The Honeble Minister for Revenue will not pronounce the orders of this Court. 


०२. मा. उच्च न्यायालयाचे सदर आदेशा अस्तित्वात असताना देखील तत्कालिन मा. राज्यमंत्री (महसूल) 
यांनी दि. ०४/०६/२०१९ रोजी अंतिम आदेश पारित केले आहेत. तसेच सदर Bear तत्कालीन कक्ष अधिकारी 
(ज-५) यांनी संदर्भ क्र.३ येथे नमुद दि. १७/०६/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित केले आहेत. 


०३. तत्कालीन मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे दि.०४/०६/२०१९ रोजीचे आदेश हे मा. उच्च 
न्यायालयाच्या उक्त नमुद आदेश्ाविरुध्द असल्याने, सदर मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे दि. ०४/०६/२०१९ 
रोजीचे आदेशा शासनाच्या मान्यतेने याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय HATH: आरटीएस ३४१८/१३३७/प्र.क्र.२१०/ज-५ 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०३१२०१०६५५१९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL SHRIDHARRAO 


KOTHEKAR 
(सुनिल कोठेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा.अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

४) जिल्हाधिकारी, पुणे 

५) जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख, पुणे. 

६) उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख, शिरूर, जि.पुणे. 

७ उप सचिव (ज-५) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) सरकारी अभियोक्ता (अपिलेट साईड), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती, कार्यासन ज-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


